एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२ (सीपीटीपी-२) 
अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या उपजिल्हाधिकारी, गट-अ 
यांचा परिविक्षा काळावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक -टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५३/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक- ०६ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा :- १.सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 

२.सा.प्र.ववि.शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०३१५/ प्र.क्र३४/ १५/ १८-ब (२, 
दि.०६/०६/२०१५ 

३. सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९/०२/२०१६ 

४.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन आदेश क्र. टिआरएन-०८१६/प्र.क्र८ / सीपीटीपी-अ, 
दि.०३/०९/२०१६ , दि.२१/१२/२०१७ 

५.सा.प्रवि., कार्यालयीन आदेश क्र.टिआरएन-२०२०/प्र.क्र.१८/सीपीटीपी-अ, 
दि.२६/१०/२०२० 


शासन आदेशा 


राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१४ अन्वये शिफारस झालेल्या व दिनांक ०६/०६/२०१५ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी (गट- अ) या पदावर नियुक्ती देण्यात 
आलेल्या उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-२) दिनांक ०२/०५/२०१५ 
ते दिनांक ३०/०४/२०१७ या कालावधीत पूर्ण झाला असून सदर प्रशिक्षण खालील विवरणपत्रातील 
उमेदवारांनी समाधानकारकरित्या पूर्ण केले आहे. 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक १ 
(३) (ब) नुसार परिविक्षा कालावधीत नैमित्तीक रजेव्यतिरिक्त कोणत्याही स्वरूपाची रजा 
उपभोगल्यास उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी रजेच्या काळावधीएवढा वाढविण्यात येतो. त्यानुसार 
खालील विवरणपत्रातील उमेदवारांचा स्तंभ क्र. ४ मध्ये नमूद रजा कालावधीएवढा परिविक्षा 
कालावधी वाढविण्यात येत असून स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद केलेल्या दिनांकास परिविक्षा कालावधी 
समाप्त करण्यात येत आहे. 


(प्रशिक्षणाचा कालावधी दि. ०२/०५/२०१५ ते ३०/०४/२०१७) 


अ. | नाव पजिल्हाधिकारी या | उमेदवाराने परिविक्षा i 
क्र पदावर नियुक्तीचा | उपभोगलेल्या | समाप्तीचा दिनांक 
दिनांक र्जा 

| 9 | 2 3 3 4 

a श्री. स्वप्निल भारत मोरे | 02/04/2094 (म.पू) | १० दिवस १०/०५/२०१७ (म.नं.) 

२ | at. अभिषेक आबाराव | ०२/०५/२०१५ (म.पू) | निरंक ३०/०४/२०१७(म.नं.) 
देशमुख 

3 श्री. ज्ञानोबा पुंडलिकराव | ०२/०५/२०१५ (म.पू) | निरंक ३०/०४/२०१७(म.नं.) 
बानापुरे 


शासन आदेडा क्रमांकः टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५३/सीपीटीपी-अ 


४ श्री. शाहुराज संभाजीराव | ०२/०५/२०१५ (म.पू) | ८२ दिवस २१/०७/२०१७(म.नं.) 
मोरे 

५ श्री. अजित प्रकाश | 02/04/2094 (म.पू) | १२९ दिवस ।०६/०९/२०१७(म.नं.) 
थोरबोले 

६ श्री. स्वप्निल सुभाषराव | ०२/०५/२०१५ (म.पू) | ८ दिवस ८/०५/२०१७(म.नं.) 
तांगडे (मानीव दिनांक) 

७ | at. श्रीनिवास महादेवराव | ०२/०५/२०१५ (म.पू) | निरंक ३०/०४/२०१७(म.नं.) 
अर्जुन (मानीव दिनांक) 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ अन्वये “परिविक्षाधीन 
उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
झाल्यावर देण्यात यावी व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण 
केल्यावर देण्यात यावी” अशी तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ 
दि.०३/०९/२०१६ व दि.२१/१२/२०१७ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली असून 
आता त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यांची दुसरी व त्यापुढील 
देय वेतनवाढी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०११०६१६०५०३२८०७ असा आहे. सदर आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


नी Digitally signed by Arati Shank: 
Dr ‘IN, O0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, "९ I 
rati Shankar 222" ete 


-3bbbe 1 fc364dff8461642dfab658686696ef70ff08b 10 


5, 
3d61be32641e5f: 


Desai sucess णा 
(आरती देसाई) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रती 

सबंधित उमेदवार (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 

१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-उपजिल्हाधिकारी, गट-आओ, महसूल विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई 


२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
४. निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


